जिल्हा क्रीडा अधिकारी/ सहाय्यक संचालक, 
गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्या... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन Seal क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जुले, २०२३ 
संदर्भ - शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक २० जून, २०२३ 


शासन आदेठा - 

उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्रीम.सुवर्णा बारटक्के, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांची सहायक संचालक, पुणे या ठिकाणी बदलीने 
पदस्थापना करण्यात आली आहे. सदर आदेशामध्ये अंशत: बदल करून त्यांची सुधारीत पदस्थापना 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, ठाणे या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भिय शासन आदेशा दिनांक 20/08/2023 मधील इतर अटी व शार्ती त्याच राहतील. 


3: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१९१७१४००४८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DNYANESHWAR : 
ASARAJI AVHAD = 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
) 

) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

प्रत माहितीसाठी 

) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 

) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
) कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 

८) निवड नस्ती. 


